महाराष्ट्र ऊर्जाविकास अभिकरण यांना हरीत ऊर्जा निधी 
कार्यक्रम (GCA) अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी अनुदानाचे फेरवाटप करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: १५ जानेवारी, २०१९. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.६ जून, २००८. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७. 
४) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ऊर्जा-७, दि.१९ डिसें. २०१७ 
५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: पीजीएन/बीसीपी-२६९-ए/२०१८-१९/४१४६, दिनांक १७/०९/२०१८ व 

क्र आयडी/२०१८-१९/२६/८८, दिनांक ०७.०१.२०१९ चे पत्र. 

६) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दिनांक ०४.०१.२०१९ 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र ऊर्जाविकास अभिकरण (महाऊर्जा), पुणे यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रम 
(GCF) अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांसाठी रु.१५०.०० कोटी इतक्या मंजूर असलेल्या निधीतून रु. ८९.४० कोटी इतका निधी 
संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर वितरित निधीपैकी अखर्चीत रक्‍कम रु.४६.१२३९९ 
कोटी मधून निधीचे फेरवाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रम (GCF) 
अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांना वितरीत करण्यात 
आलेल्या रक्‍कम रु. ८९.४० कोटी पैकी अखर्चीत रक्‍कम रु.४६.१२३९९ कोटी इतक्या निधीमधील सोबतच्या परिशिष्टात नमूद 
केलेल्या योजनांमध्ये निधीचे फेरवाटप करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. अपारंपरिक ऊर्जा साधने अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक 
व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ हरीत ऊर्जा निधी कार्यक्रम (GCF) अंतर्गत विविध 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये खर्च करण्यात येईल याची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
सहाय्यक संचालक (लेखा), महाऊर्जा यांची राहिल. 

४. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जाविकास अभिकरणाने आव्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र- 
१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 

५. सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.६ जून, २००८, वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिळ, २०१७ व शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७ मधील तरतूदीनुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र: विअप्र/ २०१३/ प्र.क्र.३०/ 
१३/विनियम, भाग-२, दि.१७/४/२०१५ च्या परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ (भाग-पहिला)(उप विभाग-३) 
तसेच महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारातील भाग-पहिला, त्यानंतर 
उप विभाग-३, अनुक्रमांक-४, परिच्छेद २७(२) (अ), नूसार विभागांना दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ ऊर्जा-७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१४५६०८६०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Nanasaheb 
Rajaram Dhane 
Date: 2019.01.15 15:01:50 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कम्डियल कीम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. १९१, ए- फेज, येरवडा, 
पुणे- ४११ ००६. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२,( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ ऊर्जा-७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ ऊर्जा-७. दिनांक १५.०१.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


पवन ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत नादुरूस्त रस्ते दुरुस्ती -हरित ऊर्जा निधी अंतर्गत वित्त वर्ष २०१८-१९ प्राधान्यक्रम यादी 
अ) हरित ऊर्जा निधीमधून प्रस्तावित रस्ते दुरूस्तीसाठी अदा केलेल्या एकूण रकमेपैकी उर्वरीत १५ टक्के रक्‍कम रु. १०.७७ कोटी रकमेचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे:- 


(रक्‍कम रु.लाखात) 
अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव कार्यान्वयन यंत्रणा/ अंदाजपत्रक / समितीने शिफारस केलेली । वितरित केलेली एकूण । प्रस्तावित 

कार्यान्वयन अधिकारी कामांची संख्या अंदाजपत्रकीय किंमत रक्‍कम ८५ टक्के रककम १५ टक्के 

१ । सातारा (जि.सातारा) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(प) विभाग सातारा ७ (७) १५२५.२८२४ १२९६.४९ २२८.८० 

२ | सातारा (जि.सातारा) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग सातारा १ (१) १०८.६४६२३ ९२.३४९२९६ १६.३० 

3 | कोल्हापूर (जि.सांगली) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग मिरज २२ (२५) २०४८.१४३७ १७४०.९२२१ ३०७.२० 

४ | कोल्हापूर(जि.सांगली) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (प) विभाग सांगली १७ (१९) १३२१.०२८ ११२२.८७३८ १९८.२० 

५ । धुळे (जि.नंदुरबार) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग नंदुरबार ११ (११) ३९५.९६६५८ ३३६.५७१५९ ५९.३९ 
धुळे (जि.धुळे) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग धुळे 23 (२४) १७८२.०७९९४ १५१४.७६७९ २६७.३० 

एकूण ८१ (८७ ७१८१.१४६८५ ६१०३.९४४६८६ १०७७.१९ 


ब) सन २०१८-१९ मध्ये हरित ऊर्जा निधीमधून प्रस्तावित रस्ते दुरूस्तीसाठी लागणारा खर्च खालीलप्रमाणे:- 


(रक्‍कम रु. लाखात) 


अ.क्र | कामाचे नांव रस्त्यांचा दर्जा । अंदाजपत्र- लांबी | तांत्रिक मंजुरी नुसार 
कांची संख्या | (कि.मी) | अंदाजपत्रक किंमत 

i A 2 3 ae ५ नि 

१. | गावडेवाडी ते खुडपलेवाडी रस्ता ग्रा.मा. ६४ ची दुरुस्ती करणे कि.मी. ०/०० ते ३/०० ता. पाटण जि. सातारा | ग्रा.मा.६४ १ ३.०० १०८.७७८ 

२. | घोट ते जन्नेवाडी रस्ता ग्रा.मा. ३९ ची दुरुस्ती करणे. कि.मी. ०/०० ते ७/०० ता.पाटण जि. सातारा ग्रा.मा.३९ १ ७.०० १३६.९४ 

३. | ढेबेवाडी उमरकांचन जिती रस्ता इजिमा १३८ कि.मी. ०/०० ते १०/०० ची दुरुस्ती करणे, ता. पाटण, सातारा । इ.जि.मा.१३८ १ १०.०० ३८९.४२ 

४. | डावरी चोपडेवाडी ते भालेकरवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/७०० ची दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा ग्रा.मा. २४४ १ १.७० ८८.१३ 

५. | सातेवाडी नाटोशी ते जाधववाडी नाटोशी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/०० ची दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा । ग्रा.मा.२२६ १ ४.०० १२२.९६ 

६. | करपेवाडी ते टेटमेवाडी रस्ता ग्रा.मा. 364 कि.मी. ०/०० ते ५/७०० ची दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा । ग्रा.मा. ३६५ १ ५.७० २४८.४० 

७. | लोटलेवाडी काळगाव ते डाकेवाडी कसणी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ७/०० ची दुरुस्ती करणे ता. पाटण, सातारा | ग्रा.मा. ३४० १ ७.०० ३७४.११ 

८. | तळमावले कुंभारगाव मान्याचीवाडी मोरेवाडी माटेकरवाडी ते वरेकरवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ५/०० ची ग्रा.मा. ३४२ ग ५.०० १८१.२३ 
दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा 
सा.बा.ि रि 

९. | ambit ते घोडेगाव (ता. इगतपुरी जि. नाशिक). ग्रा.मा. १० १ ३.०० २४४.८१ 

एकूण ९ ४६.४ १८९४.७८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ ऊर्जा-७ 


क) राजभवन, पुणे येथे १ मे.वॅ. क्षमतेचा पारेषण संलग्न सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पास शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दिनांक ०४.०१.२०१९ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून सदर प्रकल्पांचे शिल्लक देयक अदा करण्यासाठी रक्‍कम -रु. १.८१३७ कोटी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


ड) सहवीज निर्मिती प्रकल्प - हरित ऊर्जा निधी अंतर्गत वित्त वर्ष २०१८-१९ प्राधान्यक्रम यादी 


(रक्‍कम रु.लाखात) 
अ.क्र । प्रकल्पाची क्षमता | निष्कासन व्यवस्था एकूण 
प्रकल्पाचे नांव मे.वॅ) an 
q मे.सदगुरु श्री श्री साखर कारखाना लि. यांचा मु श्री श्रीनगर, पो. राजेवाडी ता. आटपाडी, 
P 200,00 900,00 300,00 
जि.सांगली . १२ 
२. मे. कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखाना लि. मु. पो. कुडित्रे. ता. करवीर, जि. कोल्हापुर १७.५ १४६.८८ १००.०० २४६.८८ 
३. मे.बळीराजा साखर कारखाना लि.मु.पो.कानडखेड ता.पूर्णा जि. परभणी १५ ११०.३९ १००.०० २१०.३९ 
४. मे. श्रध्दा एनर्जी अन्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि. मौजे वरफळ, ता. परतुर,जि. जालना १२ १३७.८० १००.०० २३७.८० 
प. मे. माजलगाव सहकारी साखर कारखाना लि. मौजे सुंदरनगर, तेलगाव ता. धारुर, जि. बीड २२ ६६.१९ | 0.00 | ६६.१९ 
एकूण ६६१.२६ ४००.०० १०६१.२६ 
इ) लघुजल विद्युत निर्मिती प्रकल्प- हरित ऊर्जा निधी अंतर्गत वित्त वर्ष २०१८-१९ प्राधान्यक्रम यादी 
(रक्‍कम रु.लाखात) 
अ.क्र. | प्रकल्प संख्या क्षमता | निष्कासन व्यवस्था खर्च | भांडवली अनूदान एकूण 
(4.4) रु. (लक्ष) रु. (लक्ष) रु. (लक्ष) 
१ मे.कामदार इन्फ्रास्ट्रक्वर प्रा. लि., यांचा मु. पो. बारगाव नांदूर, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर | 2X2 १००.०० १००.०० २००.०० 
२. मे. श्री. स्वामी समर्थ इंजिनिअर्स मु. पो. आरळे, बसप्पाचीवाडी, ता. जि. सातारा १.२ ९७.१७३ १००.०० १९७.१७३ 
एकूण १९७.१७३ २००.०० ३९७.१७३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


